RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक १४८ ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर २१, २०१ ९ / कार्तिक ३०, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३ ९९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१९ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम. 


उक्त 


" 


क्रमांक खाक्षेस.२०१६ / प्र.क्र .२५१ ( एल.बी.४६ )-जी /रस्ते -८ -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार 
द्रुतगती महामार्गाच्या ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ) [ राज्य महामार्ग (विशेष ) क्र .२ ] (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
महामार्ग असा करण्यात आला आहे .) शिवमडका, तालुका हिंगणा ( जिल्हा नागपूर ) या गावापासून सुरु होणाऱ्या व 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ३ ( राम-३ ) वरील भिवंडी उप मार्ग, मौजे वडपे ( तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे ) येथे संपणाऱ्या उक्त 
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या भागाकरिता महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये (१ ९ ५५ चा ५५ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 

उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे. ) शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस 
२०१६ / प्र.क्र .२४७/ रस्ते -८ , दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१६ द्वारे महामार्ग प्राधिकरण म्हणून मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांची नेमणूक केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे उक्त महामार्गाकरिता महामार्ग प्राधिकरण आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये नमूद केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " 
असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी असलेल्या उक्त महामार्गाचे बांधकाम , देखभाल, व्यवस्थापन किंवा 
कार्यान्वयन करण्यासाठी आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र शासनामार्फत उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीखाली उक्त महामार्ग 


( १ ) 


भाग चार - ब-३९९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर २१, २०१९ / कार्तिक ३० , 


शके १ ९ ४१ 


• 


प्राधिकरणासाठी संपादन करण्यात यावी अशी महामार्ग प्राधिकरण असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित 
यांनी महाराष्ट्र शासनाला विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन , उक्त महामार्ग प्राधिकरणाला, उक्त महामार्गाकरिता सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता संपादित 
करणे आवश्यक आहे, अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) व पोट- कलम (३ ) आणि कलम 
१७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा, आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, 

( एक ) उक्त जमीन नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) [ राज्य महामार्ग 
(विशेष ) क्र .२ ] चे बांधकाम , देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे यांसाठी संपादित करण्याचा उद्देश घोषित 
करीत आहे ; 

( दोन ) अनुसूचीमध्ये संपादनाकरिता समाविष्ट असलेल्या उक्त जमिनीच्या जमीन मालकांकडून किंवा 
हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एकवीस दिवसांच्या आत हरकती 
व सूचना उप विभागीय अधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकारी, उप विभाग चांदूर रेल्वे , जिल्हा अमरावती यांचेकडे 
मागवित आहे. 

उपरोक्त कालावधीत उक्त जमिनीच्या मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना 
उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत विचारात घेण्यात येतील ; 

अनुसूची 
संपादित करावयासाठी उद्देशित असलेल्या जमिनीचे वर्णन 


. 


तालुका : नांदगाव खंडेश्वर 


जिल्हा : अमरावती 


अ.क्र . 


गाव 


भूमापन 

क्रमांक / गट 
क्रमांक 


क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


शिवणी 


७७ / १ / ई 


०.०१०० 


२ 


शिवणी 


७७/ १ / ब 


०.५८०० 


eu 


शिवणी 


७६/१ 


०.८५०० 


४ 


शिवणी 


७६/२ 


०.०४०० 


५ 


गावनेर तळेगाव 


७३ 


०.०२०० 


६ 


गावनेर तळेगाव 


२७३ 


०.०४०० 


७ 


गावनेर तळेगाव 


२७४ 


०.०७०० 


८ 


रसुलापूर 


२१/१ 


०.०२०० 


९ 


रसुलापूर 


२१/२ 


०.६४०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर २१ , २०१९ / कार्तिक ३०, शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


गाव 


भूमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१० 


रसुलापूर 


२१ / १ / अ 


०.१३०० 


११ 


रसुलापूर 


२१ / १ / ब 


०.०२०० 


१२ 


रसुलापूर 


२२/१ 


०.०२०० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. अ. सगणे, 
शासनाचे सचिव . 


भाग चार- ब -३ ९९ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , नोव्हेंबर २१, २०१ ९ / कार्तिक ३०, शके १९ ४१ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 21st November, 2019. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT . 


No.PPP - 2016 /CR - 251(L.B.46 ) -G /Road -8. — Whereas , the Government of Maharashtra has 
appointed the Chief Engineer, Maharashtra State Road Development Corporation Limited as the 
Highway Authority vide Government Notification , Public Works Department, No.PSP - 2016 /CR 
247 /Road -8 , dated the 7th September 2016 , for the portion of the Nagpur-Mumbai Super 
Communication Expressway (Maharashtra Prosperity Corridor) [ State Highway (Special) No.2 ] 
(hereinafter referred to as " the said Highway" ), starting from Shivmadka village in Hingana Taluka 
(District Nagpur) and ending at Bhiwandi Bypass of National Highway Number 3 (NH - 3 ) at Vadape 
(Taluka Bhiwandi of District Thane) of the said Maharashtra Prosperity Corridor, under the 
Maharashtra Highways Act (LV of 1955 ) (hereinafter referred to as " the said Act") ; 


And whereas, the Maharashtra State Road Development Corporation Limited is the Highway 
Authority for the said Highway as provided in the proviso to section 4 of the said Act ; 


And whereas , the Maharashtra State Road Development Corporation Limited being the Highway 
Authority has requested the Government of Maharashtra that , the land mentioned in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as " the said land"), is needed for the building,maintenance , 
management or operation of the said Highway , being for the public purpose , be acquired by the 
Government of Maharashtra for the said Highway Authority under the provisions of the said Act ; 


And whereas, the Government ofMaharashtra is satisfied that, the said land is required , for the 
public purpose to the said Highway Authority , for the public purpose to the said Highway Authority , for 
the said Highway, shall be acquired ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 15 read with 
sub - section (3 ) of said section 15 and section 17 of the Maharashtra Highways Act, and all other 
powers enabling in that behalf , the Government ofMaharashtra hereby , 


(i) declares its intention to acquire the said land for the building , maintenance , management 
or operation of the Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway (Maharashtra Prosperity 
Corridor) (State Highway (Special) No.2 ] ; 


( ii) invites objections and suggestions from the land owners or persons interested in the 
said land , whose lands are included in Schedule for acquisition , to the Sub -Divisional Officer or 
Authorized Officer, Sub - Division Chandur Railway , District Amaravatiwithin twenty -one days from 
the date ofpublication of this notification in the OfficialGazette . 


The objections and suggestions received from the land owners and persons interested in the said 
land within the aforesaid period will be considered by the Sub - DivisionalOfficer ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर २१ , २०१९ / कार्तिक ३०, शके १ ९ ४१ 


Schedule 


Description of land intended to be acquired 
Taluka : Nandgaon Khandeshwar District : Amaravati 


Sr. No. 


Village 


Survey / Gat Number 


Area 
(Hectare Are ) 

(4 ) 


( 1 ) 


(2 ) 
Shivni 


( 3 ) 
77 / 1 / E 


1 


0.0100 


2 


Shivni 


77 / 1 / B 


0.5800 


3 


Shivni 


76/1 


0.8500 


4 


Shivni 


76/2 


0.0400 


5 


73 


0.0200 


6 


Gavner Talegaon 
Gavner Talegaon 
Gavner Talegaon 


273 


0.0400 


7 


274 


0.0700 


8 


21/1 


0.0200 


9 


21/2 


0.6400 


10 


Rasulapur 
Rasulapur 
Rasulapur 
Rasulapur 
Rasulapur 


21/ 1 / A 


0.1300 


11 


21/ 1 / B 


0.0200 


12 


22/1 


0.0200 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. A. SAGANE, 
Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


